सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गट-ब 
(राजपत्रित) संवर्गात तात्पुरत्या पदोन्नतीने दिलेल्या 
पदस्थापनेत अंशतः बदळ करणेबाबत... 
श्री. पंकज पोपटराव खैरनार. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :- पदोन्न-२०२३/प्र.क्र.२०४/ना.पु.१५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : - ३० सप्टेंबर, २०२४. 


संदर्भ :- शासन sear, सम क्रमांक, दि.२५.०१.२०२४. 
-: शासन आदेठा :- 


संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये निवडसूची सन २०२२-२३ या वर्षामध्ये अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभागातील निरीक्षण अधिकारी (पुरवठा), गट-ब (राजपत्रित) (वेतनश्रेणी 5-१४: ३८६००-१२२८००) यांची 
सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) (वेतनश्रेणी 58-१७: ४७६००-१५११००) या संवर्गात 
संदर्भाधीन आदेशात नमूद विहित अटी व शा्तींच्या अधीन राहून तात्पुरत्या पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात 
आली आहे. 


२. आता, या आदेशान्वये खालील नमूद अधिकारी यांच्या पदस्थापनेत SHAT बदल करण्यात येत आहे :- 


अ. क्र. अधिकारी यांचे नाव महसूल = | पदस्थापनेत अंशतः बदल करून नविन पदस्थापना 
विभाग वाटप 
णि श्री. पंकज पोपटराव खैरनार | नाशिक अन्नधान्य वितरण अधिकारी,श्रेणी-२, मालेगाव 
(रिक्‍त पदी) 


३. सदर अधिकाऱ्यास पदोन्नतीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होण्यासाठी या आदेशाच्या दिनांकापासून 
एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. सदर आदेशा हेच HAAS sear असून संबंधित कार्यालयाने नव्याने 
कार्यमुकक्‍ती आदेशा निर्गमित करण्याची आवश्‍यकता नाही, त्यामुळे इतर कोणत्याही आदेशाची वाट न पाहता 
संबंधित अधिकारी यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. 

४. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नशिक यांनी संबंधित अधिकारी पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू झाल्यानंतर, 
त्याबाबतचा रुजू अहवाल napu.15.mhpds@ gov.in या ई मेळ वर शासनास तात्काळ कळवावे. 

५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९३०१२१०५३६२०६ असा आहे. सदर आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


POOJA PRASAD MANKAR is ARTMENT, 


INSUMER PROTECTION 
0 

7: 

0 


(पूजा मानकर) 
प्रति, अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


3700९52 
laharashtra, 


‘7COFBB1ASA10E6562F 
}OJA PRASAD MANKAR, 


श्री. पंकज पोपटराव खैरनार, सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी. 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-२०२३/प्र.क्र.२०४ /ना.पु.१५ 


प्रत - 


मा.मंत्री (अ.ना.पु. व ग्रा.सं.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (अ.ना.पु. व ग्रा.सं.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक. 

जिल्हाधिकारी, नंदुरबार/नाशिक. 

उप आयुक्त (पुरवठा), नाशिक विभाग, नाशिक. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई /नागपूर . 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नंदुरबार/नाशिक. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नंदुरबार/नाशिक. 

निवड नस्ती, ना.पु.-१५. 


A 9) 


:_- > २-८ <>- ट-> *-> <-> <-> ब 


Rn ७8. ८७ 2-2 XK 


2६4) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


